शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या 
संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर-२२०११/२४६/ 
२०२३-पीआरओसी१, दिनांक : १५.०९.२०२३. 
शासन निर्णय: 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस 


राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यास एकूण रुपये २,३७,६१,१९१/- (रुपये दोन कोटी, सदतीस लक्ष, एकसष्ठ हजार, 
एकशे एक्याण्णव मात्र) इतक्या रक्‍कमेस या झासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 

1  इंट्रा ओरल एक्स-रे सिस्टम डेन्टल युज | १ | ३००००० ३००००० 

२ | कम्प्यूटराईस्ड रेडियोग्राफी सिस्टीम १ ९९८००० ९९८००० 

3 | कॉर्डलेसआरव्ही जी सिस्टीम 1 १_| ५००००० ५००००० 

४ | एक्स-रे मशिन विथ आरव्हीजी | a 300000 300000 

षु वेल्स्पकोप ieee | ४५०००० ४५०००० 

६ | सायलोग्राफी कन्युली | 4 | ७000 ७००० 

i SCH चेअर विथ कॉम्पोसर स्टंबिलायझर 5 or =e 
LHR अण्ड एअर रोटर हॅन्ड पिस 

८ | एक्स-रे मशिन विथ आरव्हीजी Pa | 300000 300000 

९ ।इंट्रा ओरल एक्स-रे सिस्टम डेन्टल युज Za 300000 300000 

| qo | o | प्लास्टर डिस्पेंसर a. | 32000 32000 

११ | आर्च पेलाटल टिमर हि ३५००० ३५००० 

वा इलेक्टीकली ऑपरेटड SCH चेअर विथ oe का वता 
ऑपरेटर स्टुल लो एन्ड 

१३ |e लोडिंग SCS 3 १५०००० ४५०००० 
फॅटम हेड सिमुलेटर युनिट विथ तीन वे 

१४ | सिरिज एअर रोटर कंन्टोळ मायकोमोटर ~ १५०००० १५००००० 
अलाय विथ अँक्क्सेसरीज 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
१५ | अंटोमाटिक एक्स-रे डेवलपर | “शः | ६०००० ६०००० 
१६ | प्लास्टर डिस्पेसर चिं ७०००० ७०००० 
१७ | सिटंरीग फरनेस हिज १५९३००० १५९३००० 
इलेक्टीकली ऑपरेटड डेन्टल चेअर विथ 
१८ आण र 3 १९५००० ५८५००० 
ऑपरेटर स्टुल 

१९ | बी.पी हॅन्डळ षु १६८ ८४० 
२० । निडल होल्डर ६ इंच १० ६१६ ६१६० 
२१ «| सुचर कटिंग Ror १२ ३९२ ४७०४ 
२२ । डिसेकटिंगसिजर षु ५०४ २५२० 
२३ | हिमोस्टट १५ ६१६ ९२४० 
२४ | रिटॅक्टर लगनबक मिटिम साईज | 9° | ० ८९६ ८९६० 
24 | वायर होल्डर ५ ८९६ ४४८० 
२६ । वायर कटर स्टरलायजर ५ ८४० ४२०० 
२७ | स्टरलायजर इलेक्टिकल षु ३१३६ १५६८० 
२८ | स्टेपलर रिमुवलर सिजर | a | ११२० ११२० 
२९ ।आर्टरी फोरसेप मिडिएम 3 382 ११७६ 
३० | रॉजर लहान साईज a १०६४ १०६४ 
३१ । रॉजर मिडिएम साईज awl १०६४ १०६४ 
३२ । डबल एन्डेड बोन कटर ४ ५६० २२४० 
३३ | डबल एन्डेड बोन फाईल ४ ६७२ २६८८ 
३४ । टिश्यू होल्डींग फोरसेप ५ साईज १२ ४४८ ५३७६ 
३५ | टिश्यू होल्डींग फोरसेप प्लेन ५ साईज २ ४४८ ८९६ 
३६ | टिश्यू होल्डींग फोरसेप ६ साईज १२ ४४८ ५३७६ 
३७ | टिश्यू होल्डींग फोरसेप प्लेन ६ साईज २ ४४८ ८९६ 
३८ | पेरिओस्टील एलिवेटर लहान साईज ४ ५०४ २०१६ 
३९ । पेरिओस्टील एलिवेटर मिडिएम साईज | 90 ० ५०४ ५०४० 
४8० बी.पी.अँपरंटस २ २५०० ५००० 
४१ | माऊथ्‌ प्राब बाईट ब्लॉक ४ ४४८ १७९२ 
४२ । एलिस फोरसेप ४ ७२८ २९१२ 
83 | बॅब्लांक फोरसेप fed ७२८ ७२८ 
४४ | टे विथ एलहआयडी & 382 2342 
४५ | fast] १२ ९० १०८० 
४६ | हिस्टर जॉओपनर ६ तर ५३७६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
४७ | ऑटोक्लोव्हा डम मिडिएम साईज ४ २१२८ ८५१२ 
४८ | पल्स ऑक्सीमीटर चिव २००० २००० 
र ARMOR अण्ड मॅडीक्युळर एक्ॉन्टन é का व. 
फोरसेप अण्ड एलिवेटर 
yo । डेन्टल एलिवेटर सेट Ea ५५००० ५५००० 
कलर प्रिन्टर स्नकर अण्ड कॉफी मिडिएम 
ee षो १५६०० १५६०० 
५२ | चिक Regex Pos 200 200 
५३ | सिमेंट स्पेच्युला Pa] १०० | १०० | 
५४ | व्हजिटिकल ऑटोक्लोव्हा मज्ञीन ae | ४९८८०० ४९८८०० 
YY Wan मोऊटिंग यूनिट a ६४०००० ६४०००० 
५६ | लंब माक्रोमोटर fay हेव्ही Sel ees AT | २ २८००० ५६००० 
त इलेक्टीकली ऑपरेटड Seo चेअर विथ : ne Soa 
ऑपरेटर CEH लो एन्ड 
५८ । व्हॅक्‍यूम फॉर्मिंग मोल्डिंग मशीन | 4 | ६0000 ६०००० 
५९ ।हेव्ही edt लेथ विथ WR २ १९०००० 3३८०००० 
६० | दव एक्ससिंग युनिट (2 ४७४०० ३७९२०० 
६१ । न्युमेटिकस क्राऊन ब्रिज रिमूव्हर २ ७४००० १४८००० 
६२ क्युरिंग प्रेशर पॉट za 20000 20000 
६३ | डिप्लास्किग युनिट g ६०५०० ३६३००० 
६४ | हायडोलिक बेच प्रेस षु ५४००० २७०००० 
६५ | मेगिफेईग वर्क cag nal 20000 20000 
६६ स्टिम क्लिनर Lee | (98000 (9४००० 
६७ । स्टीरियो माइक्रोस्को al १३४८७४ १३४८७४ 
६८ | ऑईल फ्रि क्रोम्मसर | 90 30000 300000 
is इलेक्टीकली ऑपरेटड Ses चेअर विथ व पतात वना 
ऑपरेटर स्टुल 
७० | स्पॉट टिश्यू डायोड लेसर चिव ५२५००० ५२५००० 
STS चेअर विथ कॉम्पोसर स्टॅबिळायझर 
(99 a pee ae रोटर _ og पिस Ey २८५००० २८५००० 
स्केलर अँण्ड एअर रोटर हॅन्ड पिस 
७२ | मायक्रोटोम सेमी ऑटोमेटेड किं १८००००० १८००००० 
७३ | रिव्हॉल्व्हिग sco ऑपरेटिंग स्टूल २५ ९५०० २३७५०० 
७४ | सिटीगस्टूल ३० २५०० ७५००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
७५ | नाईफ शार्पनर | “हः | ३४२२० ३४२२० 
७६ | ५पार्थ हेमेटोलाजी अनेलाजर दिंड ४७२००० ४७२००० 
७७ | डीप फ्रिजर वर्टिकल मिन्सु २०डिय्री | १ |. ४६७१६४ ४६७१६४ 
७८ | मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप ३८ २६००० ९८८००० 
७९ | बायनोक्युलर कंम्पाऊन्ड AAPG 3 ६०००० १८०००० 
८० | स्टडिस्टोरिग केबिनेट २ ८५००० १७०००० 
८१ | हॉट ल्पेट २ २६०० ५२०० 
८२ | क्लोरीमीटर २ १७७०० ३५४०० 
bs इलेक्टीकली ऑपरेटड SCS चेअर विथ é गता का 
ऑपरेटर स्टुल 
८४ । डेन्टल चेअर विथ अँटेजमेट युनिट षु १५०००० ७५०००० 
ve पोटेबल अल्टोसोनीक CHA वार्क Ey ror गण्या 
विथऑऊट कॉम्पेसर 
कः पॉटेबल Seo चेअर विथ लाईट अँण्ड धि dae ता 
स्पटून 
८७ | ऑटोक्लोव्हा | 9 | ३८८००० ३८८००० 
८८ | पॉटबल इंट्रा ओरल एक्स-रे | 240000 240000 
८९ | अल्मिराह स्टील शोल्व्हिंग कॅबिनेट ३८ २५००० ९५०००० 
९० | वॉटर कुलर Q ४७३५० ९४७०० 
एकूण २,३७,६१,१९१ 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस 


निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक झासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 


अनुपालन करण्यात यावे. 


संस्था स्तरावर खरेदी करण्यात येणारी यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण 
२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


2. 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टळवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित 
कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 


पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा 


करु शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


८) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


९) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. 


१०) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खाळील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० हि वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च | 
०३ ह्य वैद्यकीय शिक्षण, प्रहिक्षण व संशोधन 
१०५ al विषमचिकित्सा 
(००) (३८) धं शासकीय वैद्यकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ el यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १७१७) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१६५९१२६७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR 
JAYA SHETTY 22 ania 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

L EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
}3b82406eea05 


प्रति, 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 
२) महालेखाकार - 9 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४) अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई. 

५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७ निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


